पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद) 
आस्थापनेवरील २४ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१ मार्च, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.११०/पापु-०१ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- 09 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः आढावा-१००१/प्र.क्र.६२८/ 
पापु-०१, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २००२. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.११०/ 
पापु-०१, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१८. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१ 
फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना : 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उक्त वाचा मधील क्रमांक १ येथील दिनांक ०४ 
सप्टेंबर, २००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील (खुद्द) 
पदांबाबतच्या आढाव्यानुसार, विभागाच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असणाऱ्या २४ अस्थायी पदांना, 
उक्त वाचा मधील क्रमांक २ येथील दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्यात आलेली आहे. 


०२. उक्तवाचा मधील क्रमांक ३ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, त्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१९ 
ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळेले आहेत. त्यानुषंगाने 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील २४ अस्थायी पदांना, पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.११०/पापु-०१ 


शासन निर्णय : 

केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत 
पिण्याचे शुध्द व पुरेसे पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करावयाच्या अनुषंगाने, योजनांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाला अधिक मनुष्यबळाची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. 
यास्तव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (WE) आस्थापनेवरील २४ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवणे आवश्‍यक आहे. 


०२. सबब, उपरोक्त वाचा मधील क्रमांक ३ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, 
२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील २४ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द आस्थापनेवरील २४ अस्थायी पदांवर होणारा 
खर्च, मागणी क्रमांक वाय-५, लेखाशीर्ष-३४५१- सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (१) 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (३४५१ ०४६७) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८११५३५९०१२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


+ Digitally signed by Rajkunvar Sandip Dafale 
R aj (1 Nn V a [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Mi shtr 


a, 
1 2.5.4.20=167e8b26eccbbbcdcde7d04cfabcee 
a n | p 02de76e94a47ad503e5395e4b725998c3c, 
serialNumber=1bbebcb07c434567a91c6aacO 
a76b00745a5212321254a5f8252eb73fae246d 
D a fa | e e, cn=Rajkunvar Sandip Dafale 
Date: 2019.02.28 12:36:13 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.११०/पापु-०१ 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. उप सचिव, वित्त विभाग (आपुक), मंत्रालय, मुंबई. 

५. अवर सचिव (रोखशाख), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (पापु-०४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

७. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-०१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक आस्था-२०१६/प्र.क्र.११०/पापु-०१, 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.११०/पापु-०१ 


प्रपत्र अ 


दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतचे सहपत्र. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


अ. पदनाम वेतन बेंड + TS पे. पदसंख्या 
क्र 

7 ? 2 8 

ae अवर सचिव रु. १५६००-३९१०० -- ६६०० 1 aa 

२ | कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० -- ४८०० ४ 

३ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) रु. ९३००-३४८०० + ४३०० a __| 

४ । सहायक कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० -- ४३०० & 

५ | संगणक यंत्रचालक रु. ९३००-३४८०० + ४३०० Pod 
लिपिक रु. ५२००-२०२०० -- १९०० & 
नाईक रु. ४४४०-७४४० -- १६०० शिक्का नागा 

८ | शिपाई रु. ४४४०-७४४० -- १३०० ४ 

एकूण २४ 
Rajkunvar घ्यात 
Sandip = See 
Dafale a 

(राजकुंवर डफळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


